NRN 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015-17 
Published on 1st Oct. 2015. 


BAKTI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५/ आश्विन २-८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ८-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ .क्र . १५३ . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
वाचा : ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ / नप -२०१५-प्र .क्र .०९ - का .६, दि . ३- ८ -२०१५ . 
( २) याकार्यालयाचे अधिसूचना प्रसिद्धीचे पत्र क्र . उपआ- नपाप्र- अका - कावि-६७७( १ )-२०१५ व पत्र क्र . कावि - ६७७( ४)- २०१५ , 

दि . ९- ६- २०१५. 
( ३ ) जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे पत्र क्र . कक्ष- २० - स्थानि - अका- कावि - ५६३ - २०१५, दि . ३-९ - २०१५ . 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक उपआ- नपाप्र- अका- कावि - २२२४- २०१५. 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती याचे कार्यालयाची अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा व नांदगाव 
खंडेश्वर या नवनिर्मित नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चितीची अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग एक - अ ,- अमरावती विभागीय 
पुरवणी , दि . १५ जून , २०१५ रोजी संदर्भ पत्र-( २ ) चे अनुषंगाने , पृष्ठ क्रमांक १ व ४ , अनुक्रमांक १२ व १८ वर मराठी मध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे . 

नवनिर्मित नगरपंचायत तिवसा व नांदगाव खंडेश्वर मध्ये अनुसूचित जमातीकरीता १ जागा देय असल्यामुळे , संदर्भ पत्र ( १ ) अन्वये , दिलेल्या 
सुचनेनुसार , सदर जागेचे महिला आरक्षण हे सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले असून , दोन्ही नगर पंचायतीकरिता सदर आरक्षण हे अनुसूचित जमाती 
महिलेकरीता , ईश्वर चिठ्ठीनुसार राखीव करण्यात आले असल्याचे संदर्भ क्र . ( ३ ) चे पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी कळविले आहे. त्यामुळे 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
नवनिर्मित नगरपंचायतीचे नाव याकरीता 

असे वाचावे 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
तिवसा , जि . अमरावती अधिसूचना तक्त्यातील रकाना क्र .(६) मधील (२) अधिसूचना तक्त्यातील रकाना क्र .(६) मधील ( २) 

मध्ये ० अनुसूचित जमाती महिलेसाठी व (४ ) मध्ये मध्ये ० ऐवजी १ व ( ४ ) मध्ये ४ ऐवजी ३ असे वाचावे. 

४ सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव , असे नमूद आहे . 
अ .- एक - अ - १ ( १६५७ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८, शके १९३७ 


तक्ता - चालू . 


( १ ) 


(२ ) 


( ३ ) 


नांदगाव खंडेश्वर , 
जि . अमरावती 


अधिसूचना तक्त्यातील रकाना क्र .( ६) मधील (२ ) 
मध्ये ० अनुसूचित जमाती महिलेसाठी व (४) मध्ये 
५ सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव , असे नमूद आहे. 


अधिसूचना तक्त्यातील रकाना क्र .(६ ) मधील ( २ ) 
मध्ये ० ऐवजी १ व ( ४) मध्ये ५ ऐवजी ४ असे वाचावे. 


अमरावती : 
दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१५ . 


ज्ञा . स . राजुरकर , 
प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन तथा 
विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती . 


भाग १ - अ ( अ .वि .पु .), म . शा . रा ., अ .क्र . १५४ . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL COUNCIL ADMINISTRATION AND 

DIVISIONAL COMMISSIONER 
Read :(1) Hon. State Election Commssion, Mumbai, letter No . RNA/ NP- 2015 PK . No. 09 - KA. 6 , 

___ Dated 3 - 8 - 2015 . 
(2) This Office Notification Letter No. DCA -NPP- AK -WS--677 (1)- 2015 & Letter No. W -677 (4)- 2015, 

Dated 9 - 6 - 2015 . 
(3) Collector, Amravati Letter No. Desk -20 -SN - AK -W - 563 -2015 Dated 03 -09 -2015 . 

CORRIGENDUM 
No. DCA- NPP- AK- WS - 2225 - 2015. 

The Office of the Regional Director,Municipal Administration and Divisional Commissioner, Amravati, has 
made publication on 15th June , 2015 with reference No. (2 ) on Maharashtra Government Gazzette Extra -ordinary, 
Part -A , Amravati DivisionalSuppliment for Declaration of Tiwsa and Nandgaon Khandeshwar new Nagar Panchayats 
strength of Elected Councillors, on Page 2 and 5 in English respectively . 

With reference to ref.-( 1), one seat for Scheduled Tribes is reserved at new Nagar Panchayat, Tiwsa and 
Nandgaon Khandeshwar. In this regard the District Collector, Amravati has communicated that for both Nagar 
Panchayats, Reservation of Scheduled Tribes is for Women Category as per lottery mandate . 

In view of this description shall be read as under. 
Name of Nagar Panchayat In Place 

Read as 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


Tiwsa, 
district. Amravati 


In Gazzette column No . 6( 2 )- 0 is men- 
tioned for Scheduled Tribes Women and 
and in column No. 6 ( 4 )-4 is mentioned 
for General Women . 


In Gazzette column No . 6( 2 ) read as1 
instead of 0 and in column No . 6 ( 4 ) 
read as 3 instead of 4 . 


Nandgaon 
Khandeshwar, 
District. Amravati 


In Gazzette column No. 6 ( 2 )- 0 is men- In gazzette column No . 6( 2 ) read as 1 
tioned for Scheduled Tribe Women and instead of 0 and in coloum No . 6 (4 ) 
in column No . 6( 4 )- 5 for General Women. read as 4 instead of 5 . 


Amravati : 


The 16th September 2015 . 


D. S. RAJURKAR, 

Regional Director , 
Municipal Administration And 
Divisional Commissioner , Amravati . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९३७ 


३ 


भाग १ - अ ( अ .वि .पु .), म . शा . रा ., अ .क्र . १५५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- ६- नपाप्र- कावि - ४७ -२०१५ . 

महाराष्ट्र नगर परिषद/ नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९( १)( ब) व कलम ४८ ( १) तसेच महाराष्ट्र नगर परिषद 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील नियम ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या आधिकाराचा वापर 
करुन मी , जी . श्रीकांत ( भा . प्र . से .) जिल्हाधिकारी , अकोला जिल्हयातील तेल्हारा नगर परिषदेच्या रिक्त झालेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नियुक्तीसाठी दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनूसूचीमध्ये नमूद उमेदवाराची निवड तेल्हारा नगर परषिदेचे 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात आली आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 


निवड केलेल्या नामनिर्देशित 

सदस्याचे नांव 


( २ ) 


( ३ ) 
श्री . नारायण गप्पूजी गोयल 


तेल्हारा 


अकोला : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


जी . श्रीकांत , ( भा . प्र . से .) 
जिल्हाधिकारी , 

अकोला . 


भाग १- अ ( अ.वि . पु.), म. शा . रा.,अ .क्र . १५६ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . DESK- 6- MCA-2WS - 47- 2015. 


In exercise of the power conferred by Section 48 ( 1 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 and the powers delecated under rule 3 of Rules 2010 (Method of Qualification & 
Selection of Co - option member ) I, G . Shreekant (I. A . S .) Co - option member of the Municipal Council , Telhara in the 
specialmetting held on 27 th August 2015 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of the Municipal 

Council 


Name of Nominated 

Member 


( 2 ) 


( 3 ) 


Telhara 


Shri Narayan GappujiGoyal 


Akola : 


G . SHREEKANT, ( IAS) 


Dated the 15th September 2015 . 


Collector, Akola . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८, शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ.क्र . १५७ . 

आयुक्त महानगरपालिका , यांजकडून 

पर्यावरण विभाग 
क्रमांक अमनपा -पर्यावि - आयु.- ४८६- २०१५. 

मा . उच्च न्यायालय , औरंगाबाद खंडपीठाने सार्वजनिक हिताच्या याचिके दरम्यान महाराष्ट्र शासन व इतर विभागांना पाणी ( प्रतिबंध आणि 
प्रदूषण नियंत्रण ) अधिनियम , १९४७ [ प्रकरण ५ कलम १९ ( १)] व कलम २४( १ ) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ 
रोजी ठराविक निर्देश दिलेले आहेत . ज्या अन्वये अमरावती महानगरपालिकेने उपरोक्त कायद्याच्या तरतुदी व प्राप्त निर्देशानुसार महानगरपालिका 
क्षेत्रा अंतर्गत खालील ठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जन संबंधी बंदी घालण्यात येत आहे. 


[ अ ] विसर्जन संबंधी बंदी . 


(i) तलाव 

( १) वडाळी तलाव 

( २) छत्री तलाव 
( ii ) विहिर 

( १ ) सर्व सार्वजनिक विहिरी 

(२ ) सर्व खाजगी विहिरी 
[ ब ] वापर निर्मिती 

(i) अमरावती महानगरपालिका क्षेत्राअंतर्गत संपुर्ण ठिकाणी हि बंदी लागू राहील . 
(ii ) अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या मूर्ती विसजर्नावर , निर्मीती अथवा आयात-निर्यात किंवा विक्री वर 

दिनांक १ एप्रिल २०१६ या तारखेपासून संपूर्ण बंदी घालण्यात येत आहे . 


चंद्रकांत गुडेवार , 


अमरावती : 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ . 


आयुक्त , 
महानगरपालिका अमरावती . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चेनियम ८३ नूसार निवडून आलेल्या 

उमेदवारांची नावे जाहीर करणे 


क्रमांक विनियम -कृउबास -निवडणूक अधिसूचना - क्यु- ५८६७- २०१५ . 


ज्याअर्थी, सहाय्यक निबंधक , सहाकारी संस्था प्रशासन अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , वाशिम तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती वाशिम यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती वाशिमच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केला आहे , आणि तसे 
त्यांनी वाचा मधील पत्रानुसार या कार्यालयास दिनांक ९ - ९ - २०१५ रोजी कळविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वाशिम या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये 
कृषि उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ५६ नुसार ९ मतदार संघामध्ये दिनांक ६- ९ - २०१५ रोजी प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात 
आले व दिनांक ७- ९ - २०१५ रोजी मतमोजणी होवून नियम ७६ चे नमुना १४ नुसार निकाल घोषीत करण्यात आला आहे . निवडणूक होवून १८ संचालक 
निवडून आल्याचे घोषीत केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८, शके १९३७ 


५ 


त्याअर्थी आता, कृषी उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( क ) व त्या खालील नियम १९६७ चे नियम ८३ 
नूसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वाशिम या बाजार समितीच्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळासाठीच्या निवडणूकीत निवडून आलेल्या 
| नवनिर्वाचीत सदस्यांची एकूण यादी सोबत जोडलेल्या नमुना क्र . ११ ( सी ) मध्ये जाहीर करण्यात येत आहे . 


नमुना ११- सी 


(नियम ८३ पहा ) 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वाशिम, तालुका जिल्हा वाशिमवर निवडून आलेल्या सभासदांची नावे 


अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नांव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघातून निवडून आले 

आहेत तो मतदार संघ 


( १) 


(२) 


(३ ) 


( ४ ) 


गोटे बालाजी तुकाराम 


मु . पो . तोंडगाव , ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


२ 


चौधरी विठ्ठल पांडूरंग 


मु . पो . पार्डीटकमोर , ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


गोटे दामोदर यशवंता 


मु . पो . तोंडगाव , ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


दहान्ने जगदीश आनंदराव 


मु . पो . अनसिंग , ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


लांडकर प्रभाकर आत्माराम . . 


मु . पो . किनखेडा, ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


काटेकर रामेश्वर राघोजी 


मु . पो . अनसिंग, ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


उगले बापूराव जनार्दन 


मु . पो . काजकांबा, ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


नानवटे सौ . नंदाबाई सुभाष . . 


मु . दोडकी, पो . तामसी, ता . जि . वाशिम । 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


गोरे आशाबाई अमृता 


मु . सोनखास , पो . तामसी, ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


मापारी सुरेश काशिराम 


मु . पो . धानोरा खु., ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकारी संस्था इतर मागासवर्गीय 


११ 


राठोड सुभाष कनिराम 


मु . जनुना , पो . तांदळी, ता . जि . वाशिम 


सेवा सहकरी संस्था भटक्या/ विमुक्त जाती/ 
जमाती 


मापारी संजय भागवत 


मु . बोरी बु ., पो . काजळांबा, ता . जि . वाशिम ग्रामपंचायत , सर्वसाधारण 


काळे सौ . शोभाताई दामोदर . . 


मु . पो . भटउमरा ता . जि . वाशिम 


ग्रामपंचायत , सर्वसाधारण 


मापारी केशव उद्धव 


मु . पो . धानोरा खु., ता . जि . वाशिम 


ग्रामपंचायत , आर्थिक दुर्बल घटक 


सावळे (पट्टेबहादूर) मिनाक्षी बळीराम 


मु . सुपखेला , पो . कळंबा महाली , ता. जि . वाशिम ग्रामपंचायत , अनु . जाती / अनु . जमाती 


चरखा आनंद ओमप्रकाश 


मु . पो . ता . जि . वाशिम 


व्यापारी - अडते मतदार संघ 


१७ 


लाहोटी रमेशचंद्र बोदुलाल . . 


मु. पो. ता. जि . वाशिम 


व्यापारी - अडते मतदार संघ 


१८ 


जानीवाले हिरा रन्नू 


मु . पो . ता . जि . वाशिम 


हमाल-मापारी मतदार संघ 


अ .- एक - अ - २ ( १६५७) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( अ .वि . पु .) , म. शा . रा ., अ. क्र . १५९ . 


वाचा क्रमांक : -( १ ) गट विकास अधिकारी ( श्रेणी- १ ), पंचायत समिती, रिसोड यांचे कार्या. पत्र जा . क्र . पं . स . रि / पेक्षक / का .वि ./ २९१५ / २०१५ , 

दिनांक २- ९- २०१५ . 


क्रमांक पणन -स्थानीक . स्व . संस्था प्रतिनिधी - अधिसूचना - ५८७८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, वाचा क्र . ( १ ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रिसोडचे संचालक मंडळावर स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत समिती, रिसोडचेवतीने 
सौ . शारदाताई नारायण आरू , पंचायत समिती सदस्या , रिसोड यांचे नाव निर्देशित करणेबाबत कळविले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम १३( १)(इ ) च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक संस्थांमधून (पंचायत समिती ) चा एक प्रतिनिधी हा संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ), १९६३ चे कलम ( १) ( इ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रिसोड , 
ता . रिसोड , जि . वाशिमच्या संचालक पदी स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत समिती) मधून सौ . शारदाताई नारायण आरू यांचे नाव गटविकास 
अधिकारी , पंचायत समिती , रिसोड यांचे उपरोक्त वाचा क्र . ( १ ) चे पत्रानुसार जाहीर करण्यात येत आहे. 


डी . आर . खाडे , 


वाशिम : 
दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


भाग १- अ ( अ.वि . पु.), म . शा . रा ., अ .क्र . १६० . 


वाचा :-(१ ) गटविकास अधिकारी, वर्ग- १, पंचायत समिती, बुलडाणा यांचे पत्र जा . क्र . पंसबु / सभा /प्र. नि ./ १५/ २०१५ , 

दिनांक २८ - ८ - २०१५ व पंचायत समितीची सभा , दिनांक २१- ८ - २०१५ मधील ठराव क्र . ४/ १ . 


आदेश 


क्रमांक वि . ४- कृउबास - बुलडाणा -स्थाप्रासं- प्रति .नि - ८६६८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, उक्त वाचा अन्वये गटविकास अधिकारी , वर्ग-१ ,पंचायत समिती , बुलडाणा यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , बुलडाणा येथे पंचायत 
समिती प्रतिनिधी म्हणून श्री . शरद शेषराव टेकाळे , रा . रुईखेड टेकाडे, ता . जि . बुलडाणा यांचे नाव या कार्यालयाला पंचायत समितीची सभा 
दिनांक २१ -८ - २०१५ मधील ठराव क्र . ४/ १ सह कळविलेले आहे . 


त्याअर्थी, मी , निलकंठ करे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) , १९६३ चे कलम 
१४( ४ ) ( सी ) व कलम १३(१)(ड ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती, बुलडाणाचे संचालक मंडळावर पंचायत समिती, बुलडाणाचे प्रतिनिधी म्हणून श्री . शरद शेषराव टेकाळे, रा. रुईखेड टेकाडे, ता. जि . बुलडाणा 
यांची नियुक्ती या आदेशाद्वारे करीत आहे . 


| MOM 


निलकंठ करे , 


जिल्हा उपनिबंधक, 


बुलडाणा : 
दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१५ . 


सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २४- ३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९३७ 


७ 


भाग १ - अ ( अ .वि . पु .) , म. शा . रा ., अ . क्र . १६१ . 


क्रमांक जिऊनि - यवत -नियमन - बा . स . पुसद -रिक्तपद- अधि - १३६९१- २०१५. 


राचा 


मा . प्रधान सचिव , महाराष्ट्र शासन ( सहकार व पणन ) , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील दिनांक ३ नोव्हेंबर , 
२००७ रोजीचे आदेशानुसार तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम १४(४) ( अ) नुसार प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करून मी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यवतमाळ याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पुसद, तालुका पुसद, जि . यवतमाळच्या दिनांक 
२९ - ७-२०१५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेतील ठराव क्र . १ नुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम १८ मधील तरतुदीन्वये खालील अनुसूच्या दर्शविलेली संचालकांची रिक्त जागी स्विकृतीने भरण्यात आले असल्यामुळे त्यांची नावे व 
कायम पत्ते उक्त कलमातील तरतुदीनुसार प्रसिध्द करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


कृषि उत्पन्न बाजार 


मतदार संघाचे नाव 


संपूर्ण पत्ता 


समितीचे नाव 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर 
स्विकृत करण्यात आलेल्या 

संचालकाचेनाव 


( १ ) 


( २) 


( ४ ) 


( ५) 


श्री . दिलीप संभाराव बेद्रे 


१ कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पुसद , कृषि पत / बहुउद्देशिय सहकारी संस्था , 

तालुका पुसद , जि . यवतमाळ . सर्वसाधारण . 


रा . वडगाव , तालुका पुसद , 
जि . यवतमाळ. 


यवतमाळ : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 

21- A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


